दहडतवाद विरोधी पथक गु.नों.क्र.६/२०१० 
मधून उद्धवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र. १३५/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : २१ मे, २०१४. 

संदर्भ :- १) शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र.१६७९/७९/क्रि.जन/१३/अ शाखा, दिनांक 
२४.०६.२०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. १३५/पोल-१०, दिनांक ४.१२.२०१३. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ४.१२.२०१३ चा शासननिर्णय अधिक्रमित करून खालील प्रमाणे 

शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दहशतवाद विरोधी पथक, गु.नों.क्र.६/२०१० जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरण या गुन्ह्यामधून 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल होणा-या प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. 
श्री. राजा ठाकरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २४.०६.२०१३ च्या 
पत्राद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ४.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी 
फी रु. २०,०००/- व विचार विनिमय फी (प्रतितास) -रु. ७,०००/- (कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/) 
या दराने फी मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि, सदर प्रकरणाचे गांभीर्य व संवेदनशीलता तसेच, 
कामाची व्याप्ती विचारात घेता, विशेष बाब म्हणून दहशतवाद विरोधी पथक, गु.नो.क्र.६/२०१० मधून 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणांमध्ये पुढील प्रमाणे अँड.राजा ठाकरे यांना सुधारीत दराने फी 
मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . ३५,०००/- 

ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) -रु. ७,०००/- 

(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.१३५/पोळल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना अपरिणामकारक 
सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण 
व दक्षता (०० (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-८३/१४/व्यय-७, दिनांक 
१.०३.२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५१९१६४८३५९७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajinkya 
sant Bagade 


Aj | n kya Bi CN Ain Vasant 
Vasant (yee os nn 
Bag ade Date 2018.05.21 14:47:09 
(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री. राजा ठाकरे, भासवान, ए-११-४३, राजावाडी, घाटकोपर, मुंबई-४०० ०७७. 
७. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
र 


. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


